आठव्या पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीत 
उभारावयाच्या सहकारी सूतगिरण्यांना 
शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्याबाबत. 
श्री. केदारलिंग वारणा सहकारी सूतगिरणी 
मर्या.आसुर्ले-पोर्ले,जि.कोल्हापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६१/टेक्स-१ (अ) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय ( विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३१ मार्च, २०२१ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि-२१९३/प्र.क्र.१८३/टेक्स-१, 
दि.पेषेळ्ह,१९९३. 

२. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि- ११९७/प्र.क्र.१९३/टेक्स-१, 
दि.२४.०३.१९९९. 

३. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११९४/प्र.क्र.५१/टेक्स-१, 
दि.०७.०९.१९९४. 

४. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-१२९५/प्र.क्र.३३६/टेक्स-१, 
दि.१६.०१.१९९६. 

५. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-१२९६/प्र.क्र.४१२/टेक्स-१, 
दि.३१.०३.करशळ, 

६. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-११०९/प्र.क्र.9०/टेक्स-१ (अ), 
दि.३१.०३.२०१०. 

७. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र.सूतगि-१११०/प्र.क्र.७०/टेक्स-१ (4), 
विषद रकवव, 


८.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रकल्प-१२१३/प्र.क्र.११०/टेक्स-१ 
(अ), दि.०१.०३.२०१४. 
९.शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. प्रकल्प-१११५/प्र.क्र.६१/टेक्स-१(ओ), 
दि.२३.०६.२०१५. 
qo) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. संकीर्ण- २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रशा-५, 
दि.१० मे, २०१६. 
११. शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, क्र. सूतगि -३३१६/प्र.क्र.८१/टेक्स-१(अ), 
दि.१०.०७.२०१७. 
१२.आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचे पत्र क्र. कार्या. ६(१) / सूतगि / शाभाभा / ७२३२ / २०१९ 
दि.०९.०९.२०१९. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६१/टेक्स-१ (आओ) 


१३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६.०४.२०२०. 
१४. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६६५/अर्थ-३, दि.०४.०५.२०२०. 


प्रस्तावना :- 


शासन निर्णय दि.०७.०९.१९९४ अन्वये, श्री. केदारलिंग वारणा सहकारी सूतगिरणी 


मर्या. ,आसुरले-पोलें ,जि. कोल्हापूर या सहकारी सूतगिरणीचा आठव्या पंचवार्षिक योजनेत 


समावेश करण्यात आला असून दि.०१.०३.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सूतगिरणीच्या 


रु.६१००.०० लाख इतक्या प्रकल्प अहवाल किंमतीस शासनाने मंजूरी दिली आहे. प्रकल्प 
अहवालानुसार या सूतगिरणीने रु.३०५.०० लाख सभासद भागभांडवल जमा करणे आवश्यक 


असून प्रत्यक्षात सूतगिरणीने रु.३०६.८६ लाख सभासद भागभांडवल जमा केले आहे. १:९ 


प्रमाणानुसार या सहकारी सूतगिरणीला रु.२७४५.०० लाख शासकीय भागभांडवल सूतगिरणीस 
अनुज्ञेय ठरते. त्यापैकी या सहकारी सूतगिरणीस दि.१६.०१.१९९६, दि.३१.०३.१९९७, 
दि.३१.०३.२०१०, दि.३१.०३.२०११ व दि.२३.०६.२०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये अनुक्रमे 
रु.१००.०० लाख, रु.१००.०० लाख, रु.२५.०० लाख, रु.२००.०० लाख व रु.१०००.०० लाख 


असे एकूण रु.१४२५.०० लाख शासकीय भागभांडवल वितरीत करण्यात आलेले आहे. 


सहकारी सूतगिरण्यांना अर्थसहाय्य करण्यासाठी कर्जे व भागभांडवलाचे प्रमाण १:१ ठेवून 


सभासद भागभांडवलाच्या १:९ प्रमाणात श्री. केदारलिंग वारणा सहकारी सूतगिरणी आसुर्ले- 


पोले ,जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीस सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उर्वरित शासकीय 


भागभांडवल रु.१३२०.०० लाख उपलब्ध करुन देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


श्री. केदारलिंग वारणा सहकारी सूतगिरणी मर्या. ,आसुले-पोलें ,जि.कोल्हापूर या 


सूतगिरणीस प्रकल्प अहवालानुसार मान्य किंमतीनुसार त्या त्या बाबींकरिता विहित मर्यादेपेक्षा 


जास्त होणारा खर्च सूतगिरणी स्वनिधीतून करील या अटीच्या अधीन रु.१३२०.०० लाख इतकी 


रक्‍कम शासकीय भागभांडवल म्हणून मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर शासकीय भागभांडवल शासन निर्णय दि.११.०८.१९९३, दि.२४.०३.१९९९ (अट 


क्र. वगळून) व दि.१०.७७.२०१७ मध्ये नमूद अटी व शर्ती तसेच शासकीय भागभांडवलासंदर्भात 


शासनाने भविष्यात आणखी काही act शार्ती निश्चित केल्यास अशा अतिरिक्‍त अटी व शर्ती सदर 


सूतगिरणीस लागू राहतील या अटीच्या अधीन राहून तसेच खाली नमूद केलेल्या अतिरिक्त 


अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे :- 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६१/टेक्स-१ (आओ) 


१) या सूतगिरणीने भागभांडवलाच्या १:१ प्रमाणात प्रकल्प किंमतीच्या ५०% इतकी 


कर्जाची रक्‍कम वित्तीय संस्थाकडून उभारुन २५२०० चात्याचा प्रकल्प १ वर्षाच्या आत सुरु करावा. 


२) १ वर्षाच्या कालावधीत सूतगिरणीचा प्रकल्प सुरु न झाल्यास शासनाने दिलेल्या 


भागभांडवलाच्या रक्कमेवर द.सा.द.रो. १२% प्रमाणे व्याजाची आकारणी करण्यात येईल. 


३) प्रस्तुत सूतगिरणींकडून, शासन निर्णय दि.११.०८.१९९३ व दि.२४.०३.१९९९ मधील 
अटी व शर्तीचे पालन होत आहे, याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 


४) शासकीय भागभांडवलाच्या वसुलीबाबत दि.२४.०३.१९९९ रोजीच्या शासन 


निर्णयातील अ.क्र.५ मध्ये दि.१०.०७.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली 


असून त्यानुसार सूतगिरणीने भागभांडवळलाचा पहिला हप्ता स्विकारल्यानंतर ५ वर्षांनी किंवा 


सूतगिरणी सुरु झाल्यानंतर ३ वर्षांनी यापैकी जे आधी घडेल तेव्हापासून उचल केलेल्या 


भागभांडवलाची परतफेड १/१५ प्रमाणे सुरु करण्यात येईल आणि असे न केल्यास त्यावर दरसाल 


दर शेकडा १२% प्रमाणे व्याज आकारण्यात येईल. 


५) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी सदर सूतगिरणीच्या कामकाजावर व प्रकल्प 


उभारणीवर लक्ष देऊन त्याबाबतच्या प्रगतीचा तिमाही अहवाल विहित विवरणपत्रात शासनास 
सादर करावा. 


६) प्रस्तुत सूतगिरणीसंदर्भात शासन निर्णयामधील तरतुदीनुसार वसुळीबाबत आयुक्‍त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी काटेकोरपणे कार्यवाही करावी. 


७) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी पुढील ३ महिन्यांत सदर सूतगिरणीच्या विद्यमान 


संचालक मंडळाकडून प्रस्तुत शासन निर्णयाद्वारे वितरीत उपरोक्‍त तक्त्यातील सूतगिरणीच्या 
नावासमोरीळ रकमेच्या १०% इतक्या वैयक्तिक मत्तेचे तारण मिळवावे. जोपर्यंत असे वैयक्तिक 


तारण प्राप्त होणार नाही तोपर्यंत प्रस्तुत वितरीत रक्‍कम सूतगिरणीस खर्च करता येणार नाही 


तसेच तोपर्यंत या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या रकमेवर सूतगिरणीस अधिकर्ष (overdraft) काढून 


रक्‍कम खर्च करता येणार नाही असे बंधन आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी संबंधित बँकेवर 


घालावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी काटेकोरपणे व तातडीने कार्यवाही करावी. 


८) या आदेशानंतर प्रस्तुत सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक झाल्यास, 


नवनियुक्‍त संचालक मंडळाने शासकीय भागभांडवलाच्या १०% इतके वैयक्तिक मालमत्तेचे 


तारण भरल्याशिवाय नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार नाही. पुर्वीच्या संचालक मंडळाने 


काही गैरव्यवहार केला नसेल किंवा त्यांच्या विरुध्द गुन्हा दाखल झाला नसेळ तरच नवनियुक्त 


संचालक मंडळाने असे तारण दिल्यानंतरच पूर्वीच्या संचालक मंडळाचे वैयक्तिक तारण मुक्‍त 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६१/टेक्स-१ (आओ) 


करण्यात येईल, अशी सुधारणा संस्थेच्या By - Laws मध्ये करण्याची कार्यवाही आयुक्त, 
वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


९) सूतगिरणींच्या प्रकल्पास मान्यता दिल्यानंतर प्रकल्पाच्या Financial Closer चा पुरावा 


शासनास सादर केल्याशिवाय शासनाचा हिस्सा देता येणार नाही. त्यामुळे त्याबाबतची खात्री 


आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करुन घेऊन त्यानुसार कार्यवाही करावी. 


qo) प्रस्तुत सूतगिरणीकडे बँकेत जमा असलेल्या निधीचे नियोजन करुन कार्यक्षमतेने 


विनियोग करीत असल्याची खात्री आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी करावी. 


११) प्रस्तुत सूतगिरणीने कर्जाची उचल करुन त्याचा विनियोग प्रकल्प उभारणीसाठी 


करुन लवकर प्रकल्प पूर्ण करावा याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


१२) प्रकल्प अहवालातील अनुज्ञेय तरतुदीपेक्षा त्या त्या बाबीवर होणारा जास्तीचा खर्च 


सूतगिरणी स्वनिधीतून करील या अटीवर शासकीय भागभांडवल मंजूर करण्यात येत आहे. 


याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी call कार्यवाही करावी. 


१३) सदर सूतगिरणीच्या खरेदीबाबत खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे 


अदा करावी. निविदेमध्ये विवक्षित तरतूद असल्याशिवाय पुरवठादारास SMA अदा करण्यात 


येऊ नये याबबात आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी खात्री करावी. 


१४) सूतगिरणीस प्राप्त झालेल्या भागभांडवलाचा तसेच शिल्लक रकमेचा सूतगिरणी योग्य 


प्रकारे विनियोग करते किंवा नाही याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण ठेवावे. 


१५) सूतगिरणीने भांडवली वस्तु खरेदी करण्यापूर्वी यापूर्वी खरेदी केलेल्या अशा वस्तुंची 


यथास्थित नोंद Dead Stock रजिस्टर मध्ये घेण्यात यावी. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर 


यांनी नियंत्रण करावे. 


१६) प्रस्तुत सूतगिरणीने खरेदी केलेल्या वस्तू प्रत्यक्ष प्राप्त झाल्यानंतरच संबंधितांना 


देयक अदा करावे. याबाबत आयुक्त, वस्त्रोद्योग, नागपूर यांनी नियंत्रण करावे. 


१७ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचा खरेदी विषयक प्रक्रिया अद्यावत शासन निर्णय क्र. 


भांखस २०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६ व शासन निर्णय क्र. भांखस २०१७/ 


प्र.क्र.२०४/उद्योग-४, दि.०८.१२.२०१७ मधील तरतुदीनुसार करण्यात यावी. 


१८) सूतगिरणीची उभारणी विहित एक वर्षाच्या कालमर्यादेत पूर्ण करावी. 


१९) दि.१७ ऑक्टोबर, २०१६ रोजीच्या राजपत्रान्वये राज्यातील सहकारी संस्थांवर दोन 


शासकीय सदस्य नेमण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० मध्ये 


सुधारणा करण्यात आली असून सदर निर्णय या सूतगिरणीस बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६१/टेक्स-१ (आओ) 


२०) सदर सूतगिरणीच्या सर्व सभासदाने त्यांचे आधार कार्ड नंबर लिंक करणे बंधनकारक 
राहिल. 


२१) सूतगिरणी उभारण्यासाठी ५:४५:५० या आकृतीबंधाप्रमाणे अर्थसहाय्य देण्यात येते. 
त्यानुसार सूतगिरणीने 4% सभासद भागभांडवल उभारणे बंधनकारक असून सदर सभासद 


भागभांगभाडवलाची रक्‍कम सूतगिरणीच्या प्रयोजनाव्यतिरक्‍त अन्य कोणत्याही प्रयोजनासाठी 


खर्च करता येणार नाही. तसेच शासनाकडून सूतगिरणीला मंजूर करण्यात येणाऱ्या ४५% 


शासकीय भागभांडवलाच्या रक्कमेचा विनियोग करताना सूतगिरणीने ५०% रक्कम वित्तीय 


संस्थेकडून कर्ज म्हणून मंजूर करुन घेतलेली असणे आवश्‍यक आहे. 


२२) या सूतगिरणीस मिळालेले अर्थसहाय्य हे सूतगिरणीचा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठीच 


उपयोगात आणणे सूतगिरणीवर बंधनकारक राहील. या अर्थसहाय्याचा दुरुपयोग केल्यास, 


संस्थेच्या संचालक मंडळावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल व संस्थेला दिलेले अर्थसहाय्य 


एकरकमी वसूल करण्यात येईल. तसेच अशा प्रकरणी संबंधित संचालक मंडळास व्यक्तिश: 


जबाबदार धरण्यात येईल. त्यामुळे सूतगिरणीच्या संचालक मंडळाने सूतगिरणीच्या खर्चावर 


कडक नियंत्रण ठेवावे व अनावश्यक खर्च टाळावा. 


३. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या शासकीय भागभांडवलाची रक्‍कम रु.१३२०.०० 


लाख (अक्षरी रुपये तेरा कोटी वीस लाख फक्‍त) इतकी रक्‍कम श्री.केदारलिंग वारणा सहकारी 


सूतगिरणी मर्या. ,आसुर्ले-पोर्ले ,जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीच्या बँक ऑफ इंडिया, शाखा 


अमृतनगर, या बँकेच्या खाते क्र.०९२५०११०००००९१, IFSC क्र.3<10००००९२५ मध्ये RTGS 


द्वारे जमा करावी. सूतगिरणीने प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या खर्चासंदर्भात, शासन 


निर्णय दि.१५.०६.२००६ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घ्यावी. 


४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक दि.१६.०४.२०२० सोबतच्या परिशिष्ठातील अ. क्र. ९ 


येथील “३२-अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून या 


बाबीखालील अटींची पूर्तता सदर प्रकरणी होत आहे. या परिपत्रकातील अ. क्र. ५, ६, ७, ८, ९ व 
१० मधील तरतूदी या प्रकरणी लागू होत नाहीत. 


५. वित्तविभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ञा.५, दि.१०.०५.२०१६ 
मधील परिच्छेद- ब (२) येथे नमूद केल्यानुसार प्रस्तुत प्रकरणास वित्त विभागाची मान्यता घेण्यात 
आली आहे. तसेच या परिपत्रकातील परिच्छेद-ब (३) नुसार, वित्त विभाग परिपत्रक, 
दि.१६.०४.२०२० सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र.९ संदर्भातील तपासणी सुचीमधीळ असलेल्या 
मुद्दयांची पूर्तता या प्रकरणी होत आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६१/टेक्स-१ (आओ) 


६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.३१/कोषा.प्रश्ञा.५, 
दि.१०.०५.२०१६ मधील परिच्छेद- अ नुसार प्रस्तुत प्रकरणाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे:- 


१) विभागास प्रदान वित्तीय अधिकार:- वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दि.१६.०४.२०२० 
अन्वये “३२ अंशदाने” या बाबीखालील खर्च करण्यास विभागास अधिकार प्राप्त झाले असून सदर 
परिपत्रकातील तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची सदर प्रकरणी पूर्तता होत आहे. 


२) “मागणी क्र. व्ही-३, ४४२५ - सहकारावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक 
क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत 
योजना, (00) (०५) सहकारी सूत कताई गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम), (४४२५ 
०३३८), ३२ sary" या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पिय 
अंदाजान्वये प्राप्त तरतूद रु.५०००.०० लाख तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली असून 
सुधारित अंदाजान्वये या लेखाशीर्षाखाली रु.२५००.०० लाख निधी खर्च करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. 

३) मागील ३ महिन्यांपूर्वी दिलेल्या अनुदानापैकी ७५% किंवा अधिक निधी खर्च झाला 
आहे :- होय. 

४) ज्या लेखाशीर्षाखाली अनुदान वितरीत करण्यांत येत आहे, त्या लेखाशीर्षांतर्गत १ 
वर्षापूर्वीचे संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही :- या योजनेखाली नमूद केलेल्या लेखाशिर्षाखाली १ वर्ष 
जुने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. 


५) स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान देतांना त्यांचेकडून राज्य शासनास येणे नाही किंवा 
येणे रक्कम समायोजित करण्यांत आली आहे :- लागू नाही. 


६) वैयक्तिक लाभार्थीचे देयक सादर करतांना यादीसह व शक्यतो आधार क्रमांकासह 
सादर करावे :- लागू नाही. 


७ बांधकाम विषयक प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देतांना सक्षम अधिकाऱ्याची मान्यता 
घेतल्याचा उल्लेख आदेशात असावा :- सूतगिरणीच्या स्थापत्य बांधकामाच्या निविदांना मंजूरी 
देण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीची मान्यता 
घेऊनच सूतगिरणीने बांधकाम व यंत्रसामुग्री खरेदी करणे बंधनकारक आहे. 


८) अधिनस्त कार्यालयांना खरेदी करण्यासाठी प्राधिकृत करण्याचा शासन निर्णय 
निर्गमित करण्यापूर्वी अशा खरेदीसाठी रीतसर प्रशासकीय मान्यतेचे आदेश काढावेत :- सहकारी 
सूतगिरण्यांच्या यंत्रसामुग्री खरेदीबाबत राज्यस्तरीय समितीची मान्यता घेण्यात येते. 


९) खरेदी विषयक प्रक्रिया संबंधित अद्यावत शासन आदेशानुसार करावी व तसा उल्लेख 
प्रशासकीय मान्यतेत असावा:- याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६१/टेक्स-१ (आओ) 


qo) साहित्य खरेदीची रक्‍कम पुरवठादाराच्या नावे ECS द्वारे आहरीत करावी :- 
याबाबतचा उल्लेख शासन निर्णयात करण्यात आला आहे. 


७. या शासन निर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेल्या रु.१३२०.०० लाख (अक्षरी रुपये तेरा 
कोटी वीस लाख फक्त) इतक्या शासकीय भागभांडवलाचा खर्च “मागणी क्र. व्ही-३, ४४२५ - 
सहकारावरील भांडवली खर्च, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुका, 
पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, (००) (०५) सहकारी सूत कताई 
गिरण्यांना भाग भांडवली अंशदान (कार्यक्रम), (४४२५ ०३३८), ३२ saa” या लेखाशिर्षाखाली 


खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


८. याशझासननिर्णयाद्वारे मंजूर करण्यात आलेली रु.१३२०.०० लाख (अक्षरी रुपये तेरा कोटी 
वीस लाख फक्त) इतकी रक्कम श्री.केदारलिंग वारणा सहकारी सूतगिरणी मर्या. ,आसुले-पोर्ले , 
जि. कोल्हापूर या सूतगिरणीच्या नावाने अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई येथून आहरीत करुन 
सूतगिरणीच्या आय डी बी बँक ऑफ इंडिया, शाखा तळसंदेअमृतनगर, या बँकेच्या खाते 
क्र.०९२५०११०००००९१, IFSC क्र.8<॥0००००९२५ मध्ये RIGS द्वारे वितरीत करण्याची 
कार्यवाही करण्याकरीता श्री. र. गं. TE, कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा), सहकार, पणन व 
वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई - Yoo ०३२ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, श्री. स. दि. खरात, उप सचिव (सूतगिरणी), (/०००९), 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ यांना “नियंत्रण 
अधिकारी”म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


qo. Wax area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३३१२२०५३४१००२ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digital lly signed by Sakhy 


Sakharam Dina Kharat = 
(स. दि. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा) महाराष्ट्र-१ मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 

३. प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाभाभा-१११५/प्र.क्र.६१/टेक्स-१ (आओ) 


४. कार्यासन अधिकारी (रोख शाखा), सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
(४ प्रती). 

५. अवर सचिव, १७-स, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२. 

६. कार्यासन अधिकारी (व्यय-२ / अर्थसंकल्प-१३), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-१४३१), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

९. आयुक्त, वस्त्रोद्योग, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१०. प्रादेशिक उपायुक्त, वस्त्रोद्योग, सोलापूर. 

११. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, कोल्हापूर. 

१२. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

१४. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई (२ प्रती). 

१५. व्यवस्थापक, बँक ऑफ इंडिया, शाखा अमृतनगर. 

१६. महाराष्ट्र राज्य सहकारी वस्त्रोद्योग महासंघ मर्यादित, वकील हाऊस, मुंबई-१. 

१७. अध्यक्ष, श्री. केदारलिंग वारणा सहकारी सूतगिरणी मर्या. ,आसुले-पो्ले ,जि. कोल्हापूर. 

१८. निवड नस्ती (टेक्स १ ओ. 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


